महासंचालक, विशेष कृती हे 

महासंचालक दर्जाचे, एक पद 

निर्माण करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयपीएस - १७०९ / प्र.क्र. ३२५ / पोल -१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००९. 


वाचा: शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांकः आयपीएस-१२०८/प्र,क्र.२७७/पोल-१, दिनांक १६.०७.२००९ 


प्रस्तावना : - 
दिनांक २६.११.२००८ रोजी मुंबई शहरात झालेला दहशतवादी हल्ला आणि राज्याच्या 


सीमावर्ती भागात वाढलेल्या नक्षलवादी कारवाया यांचा सक्षमपणे मुकाबला करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचे 
बळकटीकरण करणे आवश्यक ठरल्यामुळे तसेच याबाबत विविध राज्यातील व केंद्र शासनातील यंत्रणेमध्ये 
परिणामकारक समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. सदर बाब विचारात घेता, शासन निर्णय, 
गृह विभाग, क्रमांक आयपीएस-१२०८/प्र.क्र.२७७/पोल-१, दिनांक ५६.०७.२००९ अन्वये, राज्य पोलीस 
दलातील, अपर पोलीस महासंचालक(प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाची, उच्च 
प्रशासकीय श्रेणी([एचएजी)-- रुपये ७५,५००-८०,०००/- या वेतनश्रेणीतील महासंचालक दर्जात श्रेणीवाढ 
करुन राज्यात महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे श्रेणीवाढ केलेले महासंचालक दर्जाचे 
एक पद दिनांक ३१.०७.२००९ पर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यात आले. तसेच शासन निर्णय, गृह 
विभाग, क्रमांक आयपीएस-१२०८/प्र.क्र.२७७/पोल-१, दिनांक २४.०८.२००९ अन्वये, राज्य पोलीस 
दलातील, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे पद दिनांक 
०१.०८.२००९ पासून पुर्वीप्रमाणे थ्रुनःस्थापित करण्यात आले. महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या पदाची कायम स्वरुपी आवश्यकता असल्याने, दिनांक ०१.०८.२००९ पासून रिक्‍त असलेले 
महासंचालक दर्जाचे राज्यातील महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई हे पद दिनांक ०१.०८.२००९ पासून खारीज करुन त्याऐवजी महासंचालक दर्जाचे राज्यात 
निर्माण करण्यात आलेले महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे पद कायम स्वरुपी निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती त्यानुसार शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

राज्यातील महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचःलक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई हे एचएजी + रुपये ७५,५००-८०,०००/- या वेतनश्रेणीतील महासंचालक दर्जाचे पद दिनांक 
०१.०८.२००९ पासून खारिज करण्यात येत आहे व त्याच वेतनश्रेगीतील महासंचालक, विशेष कृती, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे महासंचालक दर्जाचे एक पद दिनांक ०१.०८.२००९ पासून कायम स्वरुपी निर्माण 
करण्यात येत आहे. 


२. वरील पदाच्या निर्मितीमुळे होणारा खर्च हा "२०५५-पोलीस-००4५ संचालन व प्रशासन" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
3. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांकः ४२५/व्यय-७, दिनांक 
०२.०९.२००९ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ह. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २००९१०१५१७५०२७००१ 
असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
© मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

* मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

* मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

© मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

* मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

* मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यकू 

* अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

* प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहाय्यक 

* प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

+ महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुबई 

* महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

+ उपमहासमादेशक, गृहरक्षक दल व उपसंचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र र!ज्य, मुंबई 
* महालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
* महालेखापाल - २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
* अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

* गृह विभागातील सर्व कार्यासने 

* वित्त विभाग/ व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 

* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभागं 

* निवड नस्ती 


0:ण% pol-1\UPGRADE&DOWNGRADE\GRER 325 09 DG Sol Gperal.cns2 


